उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह योजनेंतर्गत वसतिगृहात 
प्रवेशा घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची 
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.८.०० लाख करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२०/प्र.क्र.४३/का-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मे, २०२१. 


वाचा : १. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
अविवि २००९/प्र.क्र.१५/का-८, दिनांक ०२/०३/२०१० 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
TAT] २०१२/प्र.क्र.१६८/का-८, दिनांक २१/०६/२०१३. 
३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
AAT २०१२/प्र.क्र.१६८/का-८, दिनांक ०५/०९/२०१४. 
प्रस्तावना : 
राज्य शासनाने अल्पसंख्याक लोकसमूह म्हणून घोषित केलेल्या राज्यातील मुस्लीम, बौध्द, ख्रिश्चन, 
जैन, शीख, पारसी व ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याकरीता वसतिगृह योजना 
संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेनुसार वसतिगृहात प्रवेशा 
घेण्यासाठी प्रवेशितांच्या कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा विहीत करण्यात आलेली नाही. तथापि वसतिगृहात 
प्रवेश घेणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न रु.२,५०,०००/- पेक्षा कमी 
आहे अशा विद्यार्थ्याना वसतिगृहामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांचे (खोळीभाडे, पाणी, वीज, वैद्यकीय सेवा) 
शुल्क पूर्णपणे माफ आहे. सदर वसतिगृह योजनेचा लाभ अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी 
घ्यावा, याकरीता वसतिगृहात प्रवेशा घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 
रु.८.०० लाख करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


अल्पसंख्याक समाजातील (मुस्लीम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
विद्यार्थ्यासाठीच्या वसतिगृह योजनेअंतर्गत वसतिगृहात weer घेणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजातील ज्या 
विद्यार्थ्याच्या कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न रु.२,५०,०००/- पेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये 
पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांचे (खोलीभाडे, पाणी, वीज, वैद्यकीय सेवा) शुल्क पूर्णपणे माफ असते. सदर वसतिगृह 
योजनेचा लाभ अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी घ्यावा, याकरीता वसतिगृहात प्रवेज्ञा 
घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याच्या कुटूंबांची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु.८.०० लाख करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या योजनेच्या उर्वरीत सर्व अटी व शर्ती संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २१.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयात 
नमूद केल्यानुसार पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. 


३. सदरचा निर्णय हा आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२०/प्र.क्र.४३/का-८ 


8. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २२७/१४७१, दि.१७.११.२०२० आणि 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४१/२०२१/व्यय-१, दि. ०८.०४.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२८१३०५२५२०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Dinesh M. Sonavane : 
Dinesh M. 0९ कदा ofits aniratin er 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927ff2 
6c0f016fdf, 
S 0 n a Va n e Sanss/sebolshcmDnehitSonare 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

९. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

qo. सर्व जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. प्राचार्य / अधिक्षक, अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव / घनसावंगी, जालना / शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, पनवेल / 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर / राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर / शासकीय विज्ञान 
संस्था, औरंगाबाद / शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्था, अमरावती / डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
विद्यापीठ, औरंगाबाद / स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, नांदेड / शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलापूर / पूर्णा, 
परभणी / परभणी, जिल्हा परभणी / गंगाखेड, जिल्हा परभणी / हिंगोली, जिल्हा हिंगोली / वसमत, 
जिल्हा हिंगोली / वाशिम / सेलू, जिल्हा परभणी / पाथरी, जिल्हा परभणी / जिंतूर, जिल्हा परभणी / गांधी 
हायस्कुल, भंडारा/ शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 

१३. वित्त विभाग (कार्यासन-व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई 

१४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई 

१५. सर्व कार्यासने, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. कार्यासन-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवडनस्ती (कार्यासन-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


